टाटा टेक्नॉलॉजी व सहयोगी उद्योजक यांच्या 
सहकार्यातून राज्यातील ४१९ शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे टप्प्याटप्प्याने 
उन्नतीकरण करणे व ६ उच्च श्रेणी (सेंटर ऑफ 
एक्सलन्स) केंद्र आणि ३ कृषि विषयक सेंटर ऑफ 
एक्सलन्स स्थापन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०२०/प्र.क्र.६८/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील उत्पादन क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कुशल मनुष्य बळ तयार करुन उद्योग 
समुहाची आधुनिक कुठल मनुष्यबळाची वाढती मागणी पूर्ण करण्याकरीता टाटा टेक्नॉंलॉजी व 
सहयोगी उद्योजक यांच्या सहकार्यातून राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे 
टप्प्याटप्प्याने उन्नतीकरण करणे व ६ उच्च श्रेणी (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) केंद्र आणि ३ कृषि विषयक 
सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याबाबत प्रस्तावाची सर्वकष पडताळणी करुन त्याबाबतची 
पुढील कार्यवाही करण्याकरीता निर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे उच्च स्तरीय समिती स्थापन 
करण्यात येत आहे :- 


१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन अध्यक्ष 
२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग सदस्य 
३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग सदस्य 
४) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग सदस्य 
५) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सदस्य 
६) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग सदस्य 
७) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग सदस्य 
८) सचिव, ores विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग सदस्य 
९) निमंत्रक, तांत्रिक विषयातील तज्ञ निमंत्रित सदस्य 


qo) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२०/प्र.क्र. ६८/व्यशि->३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१८१३०६५३६६०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DR. NAMDEO Earnie al 


1¢a2341132b954db9052bS5ef3bd93e7410456 


8 
KO N D | B A B H O S A L E \96fa70df7ff81c68231fcd3, cn=DR. NAMDEO KONDIBA 
BHOSALE 


2021.02.18 13:11:58 +05'30' 


(डॉ. ना. को. भोसले) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
qo. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
११. सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१७. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 
१८. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवडनस्ती/ व्यशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


